युध्दात, gary परिस्थितीमध्ये तसेच 
देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या 
आणि अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या बाबतीत 
आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी 
अनुदानात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन पूरक पत्र, क्रमांक : मासैम-२०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०१८. 


वाचा : झासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्रमांक : मासैम-२०१७/(प्र.क्र.३१०)/२०१७/२८, दि. २७/३/२०१८. 
पूरक पत्र :- 


संदर्भाधीन दिनांक २७/३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच 
देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील 


सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सीमा सुरक्षा 


बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील सदस्य / त्यांच्या कुटुंबियांना दिनांक १ जानेवारी, २०१८ पासून 


रुपये २५ लाख इतकी आर्थिक मदत (एकरकमी अनुदान ) देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच 


अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवानास दिनांक १ जानेवारी, २०१८ पासून रु. ५.०० लाख (अपंगत्वाचे प्रमाण १ 


% ते २५% असल्यास), रु. ८.५० लाख (अपंगत्वाचे प्रमाण २५% ते ५०% असल्यास), व रु. १५.०० लाख 


(अपंगत्वाचे प्रमाण ५० % किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास) इतके आर्थिक सहाय्य / एकरकमी अनुदान 


मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 


तथापि यामध्ये सुधारणा करुन शासन आता असे आदेश देत आहे की, युध्दात, युध्दजन्य 


परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत तसेच सीमा 


सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवानास दिनांक १ जानेवारी, 


२०१८ पासून खाली दर्शविण्यात आलेल्या तक्त्यातील अपंगत्वाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणानुसार आर्थिक 


मदत (एकरकमी अनुदान) देण्यात यावी. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः मासैम-२०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८ 


अपंगत्वाचे प्रमाण । अपंगत्वाचे प्रमाण अपंगत्वाचे प्रमाण 
१% ते २५% | २६% ते५०% ५१% ते १००% 


असल्यास असल्यास असल्यास 
अपंगत्व प्राप्त झाळेल्या 
जवानास द्यावयाची एकूण | रु. ५.०० लाख | रु. ८.५० लाख | रु. १५.०० लाख 
आर्थिक मदत 


सदर शासन पूरकपत्र » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१७१६१२१२९२०७ असा आहे. हे पूरकपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Kishor Mahadeo Jakat 


. 
DN: c=IN, o=Governmen’ Of Maharasht | Administrati 
Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=00b70645b34ddd8d92842418782eb54a6897 ffe96f4da14db28 
5f027cafa5Sd1 


serialNumber=032a6acbfd529d66dd76e26eab 1 4b28c6dd07d2f776e52 
a a e 9b44ba2cb45324c503, 
Date: 2018.05.17 16:13:23 +05'30' 


(कि. म. जकाते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा.राज्यमंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 
६. सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 
७. मा.मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
९. प्रधान सचिव (मा.सै.क.) यांचे स्वीय सहायक, 
१०.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११.ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१२.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 
१३.मुख्य माहिती आयुक्‍त व सर्व माहिती आयुक्‍त 
१४.सर्व विभागीय आयुक्त, 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१६.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः मासैम-२०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८ 


१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००६(५ प्रती), 

22. ud जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग/मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, 
२४.सामान्य प्रशासन विभागाची सर्व कार्यासने, 

२५.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२ 
२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई, 

२७.वित्त विभाग/व्यय-४, अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२८.निवडनस्ती /कार्या.२८ (२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


